Reg. No. NP CITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 9th April 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक १० ] गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२- १८ , शके १९३७ [ पृष्ठे १३ ,किंमत : रुपये १० . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


१ -९ 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 
भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

नाही . 

भाग एक- अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिध्द करण्यात 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ, चार- ब 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
व चार - क यांमध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
असलेले नियम व आदेश . 

जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 

१ - १३ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 

आलेले आदेश व अधिसूचना . 
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ .वि . पु.) . म . शा . रा ., अ . क्र . ४७२ . 

अपर आयुक्त , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक - उपआ- पुनर्व- भू. सं .- ४- कावि - ६८० - २०१५. 

ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , मध्यमप्रकल्प , बुलडाणा यांची अधिसूचना क्रमांक - वशि- कलि -वि . भू. अ .-म .प्र.- ३३८०- २०१३ , दिनांक 
२७- ०९ - २०१३ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग- १, अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक १४- ३- २०१३ , पृष्ठ ४२८ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . तसेच दैनिक 
वृत्तपत्र “ मातृभूमी ” यामध्ये दिनांक १७- १० - २०१३ व दैनिक “हिंदुस्थान ” यामध्ये दिनांक २३- १०- २०१३ रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे . याद्वारे असे अधिसूचित 
केले होते की , सोबतच्या अनुसूचितील जमिनी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिसूचिखाली विनिर्दिष्ट 
करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक होत्या किंवा 
आवश्यक असण्याचा संभव होता . 


आणि ज्याअर्थी, भूसंपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा १ ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) हा 
महाराष्ट्र राज्यास प्रयुक्त असतांना त्यांच्या कलम ५- क , पोट कलम ( २) अन्वये अहवाल पाठविण्यात सक्षम असलेल्या प्राधिका-यांचा अहवाल विचारात 
घेतल्यानंतर अपर आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र 
शासनाच्या खर्चाने संपादन करण्याची आवश्यकता आहे . 
अ. - एक -१ (१६३८ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 


त्याअर्थी, आता , संपादन अधिनियमाचे कलम ६ च्या उपबंधान्वये याद्वारे असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे. उक्त जमिनीचे संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी यांची कामे पार पाडण्यासाठी संपादन 
अधिनियमाच्या कलम ३ , खंड ( ग ) अन्वये याद्वारे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मध्यमप्रकल्प, बुलडाणा यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे 
त्यांना/ त्यांनी उक्त जमिनिच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करुन सुरू करावी असे निर्देश देण्यात येत आहे . 


उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मध्यम प्रकल्प , बुलडाणा ह्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळात पाहण्याकरिता उपलब्ध आहे . 


जिल्हा , तालुका, गांव 


अनुसूची 
भूमापन क्रमांक व आवश्यक 
जमिनीचे क्षेत्रफळ भूसंपादन क्रमांक 


पाहणी करण्यासाठी नकाशे 
उपलब्ध आहे ते कार्यालय 

व भूसंपादन क्रमांक 


संपादनाचे 
प्रयोजन 


क्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 


गट क्र . 


हे . आर 


बुलडाणा , 
जळगाव जामोद , 
आडोळ खुर्द . 


१७७ 
० ९५ 


जिगाव प्रकल्पाचा बुडीत 
क्षेत्राकरीता . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
मध्यम प्रकल्प , बुलडाणा. 
भू . सं . प्र.क्र . २८/ २००८ -०९ , 
आडोळ खुर्द . 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१७/ १ 


१७० 


१७ / २ 


१८० 
१४० 


१९ / १ 


० ९० 


१९ / २ 


२० / १ 


० 


२०/ २ 


० 


० 


० 


२३ 


० 


०२१ 


२४ / १ 
२४/ २ 
२४/ ३ 


० 


० 


२५ 


० 


० 


० 


३६ / १ 
२६ / २ 
३१ / १ 
३१ / २ 


० 


३१ / ३ 


० 


३२ / १ 


० 


० 


३२/ २ 


३३ / १ 
३३/ २ 
३३ / ३ 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


(२ ) 


गट क्र . 


हे . आर 


३३/ ४ 


० 


३४ 


० 


० 


३५./ १ 
३५./ २ 


० 


० 


० 


४१ 


० 


५८ / ५ 


० 


६०./ १ 


० 


६० ./ २ 


० 


६० ./ ३ 


७६ / १ 
७६ / २ 
७६ / ३ 


७७/ १ 


७७/२ 


७८ 


/ 


१ 


८२/ १ 
८२/ २ 


११ ./ १ 
११./ २ 


१६ ./ १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 


गट क्र . 


हे . आर 


१६./ २ 


०८० 


५४/ १ 


५६/ १ 


५६/ २ 


११२ 


७०/ १ 


११३ 


७० / २ 
७० / ३ 


७०/ ४ 


६९/ १ 


६९ / २ 
६९/ ३ 


६९/ ४ 


६९/ ५ 


६९ / ६ 


६९ / ७ 


૬૮ 


४० / १ 
४०/ २ 
४३ 


० 


३७/ १ 
३७/ २ 
३७/ ३ 
३७/ ४ 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


१०८ ४२ 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ४७३ . 

क्रमांक - उपआ- पूनर्व- भू. सं .- ४- कावि- ६८७- २०१५. 

ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मध्यम प्रकल्प , बुलडाणा यांची अधिसूचना क्रमांक - वशि - क . लि -वि . भू. अ .- म .प्र .- १७३- २०१३ , दिनांक 
२६-०२- २०१३, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -१, अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक १४-३ - २०१३ , पृष्ठ ४२८ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . तसेच दैनिक 
वृत्तपत्र “मातृभूमी ” यामध्ये दिनांक ७- ३- २०१३ व दैनिक “हिंदूस्थान ” यामध्ये दिनांक ९ - ३- २०१३ रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे. याद्वारे असे अधिसूचित केले 
होते की , सोबतच्या अनुसूचितील जमिनी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिसूचिखाली विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक होत्या किंवा आवश्यक 
असण्याचा संभव होता . 


आणि ज्याअर्थी, भूसंपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा १ ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) हा 
महाराष्ट्र राज्यास , प्रयुक्त असतांना त्यांच्या कलम ५- क , पोट -कलम (२ ) अन्वये अहवाल पाठविण्यात सक्षम असलेल्या प्राधिका -यांचा अहवाल विचारात 
घेतल्यानंतर अपर आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र 
शासनाच्या खर्चाने संपादन करण्याची आवश्यकता आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८, २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 


त्याअर्थी, आता, संपादन अधिनियमाचे कलम ६ च्या उपबंधान्वये याद्वारे असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे . उक्त जमिनीचे संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी यांची कामे पार पाडण्यासाठी संपादन 
अधिनियमाच्या कलम ३ , खंड ( ग ) अन्वये याद्वारे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे 
त्यांना/ त्यांनी उक्त जमिनिच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करुन सुरू करावी असे निर्देश देण्यात येत आहे . 


उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मध्यम प्रकल्प , बुलडाणा ह्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळात पाहण्याकरिता उपलब्ध आहे . 


जिल्हा, तालुका, गांव 


अनुसूची 
भूमापन क्रमांक व आवश्यक जमिनीचे क्षेत्रफळ भूसंपादन क्रमांक 

क्षेत्र 


पाहणी करण्यासाठी नकाशे सोडून देण्यात आलेल्या 
उपलब्ध आहे ते कार्यालय जमीनीचे अदमासे क्षेत्र 
व भूसंपादन क्रमांक 


एकूण क्षेत्रफळ 


घर क्रमांक 

नविन 
चालता क्रमांक 


बांधकाम 
क्षेत्रफळ 


खाली क्षेत्रफळ 

मोकळ्या 
जागेचे क्षेत्रफळ 


घर क्रमांक 

नविन 
चालता क्र . 


एकूण 
क्षेत्रफळ 
वर्ग मी . 


( ३ ) 


बुलडाणा, 
मोताळा , 
राहेरा . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
मध्यम प्रकल्प , बुलडाणा . 
भू . सं .प्र . क्र . ०४- २०११- १२ , 
राहेरा . 


२६ / १ 
२६ / २ 


२६/ ३ 


चौ . मी . 
१२.१२ 
१२.१२ 
२७. ३६ 
१३ . २० 
० .०० 
२३ .७६ 
० .०० 
० .०० 
० . ०० 
३. ५० 
१४ .०० 
४९ .०० 


७. ५० 


चौ . मी . 
२७. २७ 
३० .३० 
७२ .९६ 
२६ . ४० 
२८ . ०८ 
२३. ७६ 
४६.७५ 
४० . ५० 

० . ०० 
४२.०० 
४२.०० 
४९ .०० 
४८ . ५० 
१९ .८० 
२४. ३० 
३६ . ७५ 
२९ . ४० 
३५.५१ 
३५ .०० 
४४.८८ 
६६ .५० 
३५ .०० 
१७. ५० 
१७.५० 
४५.५० 
४६ .०० 
५३.३४ 
४०. ५० 
३५. १० 
३६.०० 
४९ .५० 


चौ . मी . 
१५. १५ 
१८. १८ 
४५.६० 
१३.२० 
२८ . ०८ 

०. ०० 
४६. ७५ 
४० . ५० 

० . ०० 
३८ . ५० 
२८ . ०० 

० . ०० 
४१.०० 
१९ .८० 
२४.३० 
३६.७५ 
२९ . ४० 
३५. ५१ 
३० .०० 
४४.८८ 
३३ .५२ 
३५.०० 

० .०० 
१७.५० 
४५. ५० 
४६.०० 
५३ .३४ 
३६.०० 
३५. १० 
३६. ०० 
४९ . ५० 


० .०० 
० .०० 
० .०० 
० .०० 
० .०० 
५ .०० 
० .०० 
३३.२५ 

0. 00 
१७.५० 
० .०० 
० .०० 
० .०० 
० .०० 
४ . ५० 
० .०० 
० .०० 
० . ०० 


अ . - एक - २ ( १६३८ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( २) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


० .०० 


३१. ५० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


४५ .०० 
५८ . ५० 
३५. ७० 
३६ . ४० 
२५. २० 
२८ .२० 
२७ .०० 
५८ . ७६ 
२५ . ५० 
२५ . ५० 
३० . ३८ 
६६ . ५६ 
६६ . ५६ 
३१.७६ 
३० .४५ 
२६. ५० 
५१.४५ 
८४.०० 
३७. २४ 
५४ .२५ 
४९ . २८ 
७६ .६७ 
१५. ४० 
१५ .४० 
५५ .०० 
४९ . ७० 
२१ .०० 
१३९ . ३७ 
२२ . ५० 
२० . ०० 
१७. ५० 
१७. ०० 
१७. ०० 
१७. ०० 
२९ .९६ 
४३.०५ 
२१.१४ 
२० .९९ 
२५. ३५ 
३७. ०५ 
५७. ३३ 
५७.०४ 
४५ .०० 
११ .२० 
२० . १३ 


४५.०० 
२७.०० 
३५.७० 
३६. ४० 
२५.२० 
२८ . २० 
२७. ०० 
५८ . ७६ 
२५ . ५० 
२५. ५० 
३० . ३८ 
६६ . ५६ 
६६.५६ 
३१. ७६ 
३० . ४५ 
२६. ५० 
५१.४५ 
८४. ०० 
३७.२४ 
५४.२५ 
४९ .२८ 
७६.६७ 
१५. ४० 
१५. ४० 
१६. ५० 
४९ . ७० 
२१ .०० 
५८ .७७ 
१०. ५० 
१५. ०० 
१७. ५० 
१७.०० 
१७.०० 
१७.०० 
२१ .४६ 
२९ .९३ 
२१ . १४ 
२० . ९९ 
२५ . ३५ 
३७.०५ 
१९ .८९ 
३१ . ५९ 
२८.३५ 
११. २० 
२० .१३ 


० 


० . ०० 
३८ . ५० 
० .०० 
० .०० 
८० . ६० 
१२.०० 
५.०० 


० 


OOO 


० 


० 


० 


१३ . १२ 


० 


०.०० 


० .०० 


० . ०० 


० . ०० 
३७. ४४ 
२५.४५ 
१६.६५ 


०.०० 


० . ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 


अनुसूची – चालू 


(२) 


( ४ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


___ ० . ०० 

० .०० 


१४ .७५ 
११. ७७ 


१०० 


१०१ 


० .०० 


१०२ 


० .०० 
० .०० 
० . ०० 


१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 


० .०० 


० .०० 


१०७ 


१०८ 


१०९ 


१०९ 


०.०५ 


० .०५ 


११० 


१११ 


११२ 
११३ 
११४ 


११५ 


२३ .७४ 
११.२० 
६४. ३१ 
३४. ३८ 
५२ .२५ 
३३ .०४ 
३३ .०४ 
६० .०० 
७२. ६० 
५२. ६८ 
५२ . ६८ 
३३. २५ 
२५ .२० 
४६. ५० 
५३ .४० 
६६ .७४ 
६९ .७५ 
७२. ६३ 
४२. ७८ 
६२.९३ 
१६१.५० 
५२ . ५० 
६८ . ४५ 
९०.०० 
१७१. २५ 
१४४. ४० 
४८ . ७५ 
४५ .५० 
५१. ३६ 
७८ . ७५ 
४२. ५० 
५५ .२५ 
४६.७५ 
६१ .६० 
३१ .८५ 
४८ . १६ 
११४ . ७५ 

६०. ७५ 
२६४ .५५ 
३१२ .४० 
८९. ६० 
६० .०० 
२६ .४० 
२१.६० 
३६ .३६ 


० .०० 
० .०० 
० .०० 
० .०० 
२२. २५ 
३८ .३४ 

० .०० 
७२ .६३ 

३ .५३ 
३३.९३ 
० . ०० 
० .०० 
० .०० 
० . ०० 


११६ 
११७ 
११८ 
११९ 
१२० 
१२१A 
१२१B 
१२२ 
१२३ 
१२४ 


२३ . ७४ 
११. २० 
४९.५६ 
२२ .६१ 
५२ .२५ 
३३.०४ 
३३.०४ 
६० .०० 
७२.६० 
५२ .६८ 
५२ . ६८ 
३३. २५ 
२५ .२० 
४६ .५० 
३१. १५ 
२८ .२४ 
६९. ७५ 

० . ०० 
३९ .२५ 

२९ .०० 
१६१. ५० 
५२ .५० 
६८.४५ 
९० .०० 
१७१. २५ 

० . ०० 
४८ .७५ 
४५. ५० 
५१ .३६ 
७८ . ७५ 
४२. ५० 
५५ .२५ 
४६ .७५ 
४९ .६० 
३१ .८५ 
४८ . १६ 
१०५.६३ 
४९.०५ 
३२ .०० 
९८ .३१ 
७६ .८० 
६० . ०० 
२२.४४ 


० . ०० 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 


१४४.४० 

०.०० 
० . ०० 
० .०० 
० .०० 
०.०० 
० .०० 
० .०० 
१२.०० 
० .०० 
० .०० 
०९ . १२ 
११ .७० 
२३२ .५५ 
२१४.०९ 
१२.८० 
० .०० 
३.९६ 
३. २४ 


१३६ 


१३७ 


१३८ 


१८ . ३६ 


१३९ 
१४० 


३६ .३६ 


० . ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २-८ , २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( २) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१४१ 
१४२ 


० .०० 
० .०० 


० 


३४ .४३ 
७५ . २१ 
६८.९० 
६२ . ७५ 
३४ . २० 
४५. ०० 
६५. ५५ 


० 


१४५ 


० 


१४६ 


० 


० 


१४७ 
१४८ 


० 


५९.८० 


४०. १३ 


० 


१५० 


१९. २० 


० 


० 


१५३ 


० 


१५४ 


० 


० 


१५५ 
१५६ 


२३.९६ 
२२ .९५ 
१८ . ५५ 
३६ . ३६ 
३२. ५० 
२१ .६० 
२२. २३ 
२१. ६० 
२१ . ३८ 
३३.३० 
२१ . ३० 


० 


१५७ 


० 


१५८ 


० 


० 


० 


० 


१४ .०० 


0 .00 


१६३ 


३४. ४३ 
७५. २१ 
६८.९० 
६२. ७५ 
३४ .२० 
४० . ५० 
६५.५५ 
५९ .८० 
४० . १३ 
१९. २० 
२१. ५८ 
२२.९५ 
१८. ५५ 
३६ . ३६ 
३२ . ५० 
२१ . ६० 
२२.२३ 
२१. ६० 
२१. ३८ 
३३. ३० 
२१ . ३० 
१४. ०० 
१५ . ४० 
१५ .९९ 
१२.३० 
२४ . २२ 
४२. ७५ 
७५ . ९० 
२८ .०५ 
२८ .०५ 
६४ .२० 
२० .४१ 
२०.४१ 
२०.४१ 
२० . ४१ 
२८.८८ 
३४ .७६ 
१९ . २५ 
१३.९२ 
४६ . ६० 
४६ . ६४ 
३९ . ३६ 
३१. ५० 
७३ .१४ 
४७. १५ 


११. ७४ 


१६४ 


० .०० 


१६५ 


० 


१६६ 


२७. १४ 
१५.९९ 
१२. ३० 
२४ . २२ 
४२. ७५ 
७५.९० 
२८ .०५ 
२८ .०५ 


० 


१६७ 


० 


० 


० 


१६८ 
१६९a 
१६९b 
१७० 


० 


६४. २० 


० 


१७१ 


२० .४१ 


० 


१७२ 


० 


२० . ४१ 


० 


० 


० 


० 


० 


२०. ४१ 
२० .४१ 
२८ .८८ 
३४ . ७६ 
१९ .२५ 
१३. ९२ 
५२ . ०० 
४६ . ६४ 
४३.३६ 
३९ .९० 
८१.४२ 
४७ .१५ 


० .०० 
५. ४० 


१७९ 


१८० 


० . ०० 


१० 


८ . 


८ . २८ 
० . ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( २) 


(३) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१८५ 


२०. ०० 


४ .०० 
४ .८० 


१८६ 


१८७ 


३. २० 
४ . ०० 


चौ . मी . 
२४ .०० 
२१.०० 
३२ .०० 
२०.८० 
२० .५२ 
४२. ५० 
७० .४५ 
४६. २० 
३६. ३० 


४ . ०० 


० . ०० 


५ . १३ 


१९० 
१९१ 
१९२ 
१९३ 
१९४ 


० . ०० 


१६. २० 
२८ .८० 
१६ .८० 
१६. ५२ 
४२.५० 
६५.३२ 
४६.२० 
३६. ३० 
६१.२० 
० .०० 
० . ०० 
० . ०० 
० . ०० 
० . ०० 
० . ०० 


० . ०० 


० . ०० 


१९५ 


. OO 


१९६ 


. 00 


१९७ 
१९८ 


० .०० 


१९९ 


० .०० 


२०० 


. OO 


० .०० 
५ . २५ 


१९ .२५ 


२३१ 
२३२ 


४.४० 


२३३ 
२३४ 
२३५ 


२४.५० 
७८ . ४० 
५६. २५ 
५२. ५० 
१३० . ०० 


७४ .०० 
४८ . ७५ 
३७. ५० 
८१. ०० 


७ . ५० 
१५. ०० 
४९ .०० 


एकूण 


. . ६८७५ .०८ 


१४८३. ७१ 


८३५८ . ७९ 


एकूण वगळण्यात आलेले क्षेत्र ००५ 
संपादनाचे प्रयोजन : - राहेरा तलावाच्या बुडित क्षेत्रामुळे बाधित झालेल्या गावातील घरांचा प्रस्ताव . 


अमरावती : 
दिनांक २७ मार्च २०१५ . 


माधवराव चिमाजी , 

अपर आयुक्त , 
अमरावती विभाग , अमरावती . 


भाग १ ( अ. वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ४७४ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक - अ . का .- प्र . अ .- भूसंपादन - कावि - २३७- २०१५. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , शासनाचे महसूल व वन विभागाची अधिसूचना क्रमांक एमआयएस .११- २०१४-सीआर. ७७-ए -२, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे ) द्वारे , भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) चे कलम ३ चे उपबंध ( ई) मधील 
परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून , उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध ( ए झेड ) नुसार परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी ह्यांना उक्त अधिनियमाचे 
उद्देशासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल , असे अधिसूचित केले आहे ; 


अ . - एक - ३ ( १६३८ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने, उक्त अधिनियमातील प्रकरण II नुसार सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण व प्रकरण III नुसार अन्न 
सुरक्षेसाठी विशेष तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे, यामधून सुट देणेबाबतची अधिसूचना समुचित शासन निर्गमित करू शकेल , असे भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा व पारदर्शकतेचा ( सुधारणा ) अध्यादेश २०१४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अध्यादेश ” असा केला आहे ) मधील 
प्रकरण III ( ए) मधील कलम १० (ए) मध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना असे दिसून आले आहे की , धोत्रा पाझर तलाव 
ता . तिवसा, जि . अमरावती या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) चे धरण व बुडीत क्षेत्राचे 
कामासाठी क्षेत्र ६ .०५ हे . आर भूसंपादन करणे आवश्यक आहे आणि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनामधून जमिनीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊन शेतक - यांना 
अप्रत्यक्षसिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे सार्वजनिक हितासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधा म्हणून पाझर तलाव बांधून सिंचन क्षमता वाढविणे , ही ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे ; 


त्याअर्थी, आता , समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेद्वारे उक्त अध्यादेशाचे प्रकरण III ( ए ) मधील कलम १० ( ए ) अन्वये, 
सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाचे भूसंपादनासाठी उक्त अधिनियमाचेप्रकरण II व प्रकरण III मर्ध 
देत आहे . 


करा 


दिनांक २० मार्च २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ४७५ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक - प्र . अ .- भूसं - अ . का .- कावि . २३९ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , शासनाचे महसूल व वन विभागाची अधिसूचना क्रमांक एमआयएस .११- २०१४ -सीआर . ७७- ए- २, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे ) द्वारे , भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) चे कलम ३ चे उपबंध ( ई) मधील 
परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध ( ए झेड ) नुसार परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी ह्यांना उक्त अधिनियमाचे 
उद्देशासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल , असे अधिसूचित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी , अमरावती यांना असे दिसून आले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची I मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीची / जमिनींची ( यापुढे जिचा/ ज्यांचा उल्लेख “ उक्त जमीन / जमिनी ” असा केला आहे ) यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची II मध्ये त्याच्या स्वरूपाचे विवरण दिले आहे , अशा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा केला आहे ) गरज आहे किंवा गरज लागण्याचा संभव आहे आणि ज्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ उपकलम ( १ ) चे तरतुदीनुसार , असे 
अधिसूचित करण्यात येत आहे की , उक्त जमिनीची/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे किंवा गरज लागण्याचा संभव आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाचे अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची III मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेली आहेत ( जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावी) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचेनिर्धारणाचा गोषवारा यासोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची IV मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप -कलम ( १ ) नुसार पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेसाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाची माहिती 
यासोबत अनुसूची V मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली आहे ( जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचित तसा तपशील नमूद करावा) . 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम ( ४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की , सदर अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या 
दिनांकापासून , उक्त अधिनियमाचे प्रकरण IV खालील प्रकिया पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/ जमिनींचेकिंवा तिच्या/ त्यांच्या भागांचे 
कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांकन करू नये, किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये ; 


परंतु , उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी , विशिष्ट परिस्थिती लेखी नोंदवून , अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे 
अंमलबजावणी पासून सुट देवू शकतात ; 


परंतु, यापुढे असे की , कोणत्याही व्यक्तीने जाणिवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा 
पोहचली असेल , तर त्याबाबत जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 


११ 


यापुढे असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट-कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा करण्यात येईल ) चे नियम 
१० मधील उपनियम ( ३ ) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाचे अद्ययावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत . 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध ( जी ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समुचित शासन आहेत , म्हणून उक्त अधिनियमाचे अंतर्गत 
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची I 
भूमीचे वर्णन :- गावाचे नाव :- धोत्रा , तालुका :- तिवसा , जिल्हा अमरावती . 
अ .क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 
(२ ) 

हे . आर 
२२८ पैकी 

०४३ 
२२९ पैकी 

१०९ 
२३० पैकी 

०३० 
२३२ 

२ २४ 
० १९ पो . ख 


( १) 


oeeo 


एकूण . . २४३ 


५ 


२२१ 


१०३ 
० १२ पो . ख 


एकूण . . ११५ 


६ 


२४२ 


०६५ 


एकूण . . ५७४ 


० ३१ पो . ख 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ६०५ 


अनुसूची II 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - पाझर तलाव बांधणे . 
प्रकल्पाचे नाव 

पाझर तलाव धोत्रा 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 

धोत्रा येथे पाझर तलावासाठी धरण बांधून पाणी अडवणे ( धरण व बुडीत क्षेत्र ) 
सामाजिक फायदे 

या प्रकल्पाद्वारे ३७ हेक्टर जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून , लाभ क्षेत्रातील 
संबंधित शेतक -यांचे जीवनमान उंचवणार आहे. शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची III 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापनाच्या 
आवश्यकतेची कारणे 


अनुसूची IV 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे अधिसूचना क्र . अका/ प्र. अ./ भूसंपादन 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या कावि - २०१५ , दिनांक / / २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण II व प्रकरण III 
यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . सबब माहिती निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 


अनुसूची v 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 


(१ ) ज्या अधिका- याची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरक . 
( २ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 


( ३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे . त्याचा तपशील 


: - निरंक 


टीप- उक्त जमिनीचा/ जमिनींच्या योजनेचे ( Plan चे) निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघु सिंचन कामे , अमरावती यांच्या कार्यालयात करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ४७६ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
संदर्भ :- ( १) सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , मुंबई शासन निर्णय क्रमांक विकाअ -२००७/ ४४० /प्रक्र . १७४/ २००७/ ५, दिनांक २५ - ७- २००७ . 


( २) सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , मुंबई शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक विकाअ- २००७/ प्र.क्र . ३८९/ ५ , दिनांक १५- १ -२००८ . 


( ३) सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , मुंबई शासन निर्णय क्रमांक विकाअ - २००८ / प्र. क्र . २७६/ ५ , दिनांक २४- ७- २००८ . 


क्रमांक -कक्ष-२- गृह- कलि- कावि -८३- २०१५. 


( १ ) उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी, अकोला आता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा आदेश निर्गमित 
केल्याच्या दिनांकापासून ५ वर्षाकरीता अस्तित्वात राहील . तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, 
कोणतेही कारण न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी , अकोला यांना राहील . ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात 
आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत 
करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी ही संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची राहील . 


( २ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 


१ . साक्षांकनाचे काम :- सांक्षाकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे साक्षांकन , 
पडताळणीकिंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहीत मोहर उमटविणे व तारखेसह 
स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहीणे . 


२ . ओळखपरेड :- संबंधित पोलीस आयुक्त/ जिल्हा पोलीस अधीक्षक जेव्हा मागणी करतील तेव्हा शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
कार्यपद्धतीनुसार व दिलेल्या आदेशानुसार ओळखपरेड घेण्याची कार्यवाही करणे . 


३ . नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशन/ तहसिलदार 
यांचेकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व 
ज्यावेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक /जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी ती 
तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची राहील . 


४ . या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांची शांतता , प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्ती करावी. 


५ . या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता शासनाडून अनुज्ञेय राहणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २-८ , २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९३७ 


१३ 


६. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा दर्शनी ठिकाणी ठळक अक्षरात लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे. 


नाव 


पत्ता 


अ . क्र . वि . का . अ . 

मंजूर यादी 

अ . क्र . 
( १) (२) 
१ १०२१ 


रा . डांगपूरा बँक रोड , ता बाळापूर , जि . अकोला . 


श्री . अशोक अवलीराम राणे 
( गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त ) 
श्री . सुरेश गुलाबराव लांडे 
( गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त ) 


१०२२ 


रा . जुने खेतान नगर, कौलखेड , ता . जि . अकोला. 


. 


अकोला : 
दिनांक ४ मार्च २०१५ . 


अरूण शिंदे, 
जिल्हाधिकारी, अकोला . 


अ . - एक - ४ ( १६३८ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED 
BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


